नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६२/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ ऑगस्ट , २०२४. 


वाचा :- नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२)/का.१४११, दिनांक १४/०३/२०२४. 


प्रस्तावना:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये येवला नगरपरिषद अंतर्गत विकास 
कामांसाठी रु.१५.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९, १६, १९ व २३ मध्ये नमूद विकासकामांस उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या एकूण 
रु. १९०.०० लक्ष निधीमध्ये कपात करण्याची व अतिरिक्‍त दोन विकासकामांस शासन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९, १६, १९ व २३ मध्ये 
नमूद मंजूर विकासकामांस उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीमध्ये कपात करण्यात येत असुन खालील 
तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच खालील तक्त्यातील 
अनुक्रमांक ५ व ६ येथील नवीन कामांस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(र. लक्ष) 
अ. शा. नि. विकासकामाचे नांव रक्‍कम 
क्र. तील 
il ९ येवला शहरातील मथुरा शिदे नगर मधील योगेश खैरनार यांच्या घरापासुन | ३५.०० 
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल पर्यंत भुमिगत गटारीसह रस्त्याचे कॉक्रिटीकरण 
करणे. 
२. ।१६ येवला शहरातील सटवाई गल्ली येथील रस्त्याचे कॉक्रिटीकरण करणे. ६५.८५ 
३5. 3९ येवला शाहरातील भगवान साबळे ते रंगनाथ पुरे यांचे घरापर्यंत भूमिगत | १६.०० 
गटारीसह रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करणे. 
४. | 23 येवला शहरातील अखतामर Fra ते सैय्यद बाबा चौक यांचे घरापर्यंत | १०.०० 
भूमिगत गटारीसह रस्त्याचे कॉक्रिटीकरण. 
द. येवला शहरातील जुना नगरपालिका रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. ५१.१५ 
६. अजीजभाई खारीवाले ते सय्यद पानवाले ते हमीदखान ते रशीद गुलाब | १२.०० 
पर्यंत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे 
एकूण १९०.०० 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६२/का-१४११, 


२.या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


३.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥8॥8७॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१६१५०८५७२८१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


CHARUSHILA 9 
DEVENDRA CHAUDHARI : 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, 

जिल्हाधिकारी,नाशिक, 

मुख्याधिकारी, येवला नगरपरिषद, जि. नाशिक, 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक, 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 
९. 


वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 


१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


